RNI No. MAHBIL / 2009 / 31747 


11111 


AL 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग एक - ल 


- 


वर्ष ८ , अंक ३ ] 


गुरुवार , मार्च १० , २०२२ / फाल्गुन १ ९ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठ १ , किंमत : रुपये १६.०० 


असाधारण क्रमांक ३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
( केंद्रीय ) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ , चार - ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना , आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना , आदेश व निवाडे . 


कामगार विभाग 


बाष्पके संचालनालय 
कामगार भवन , ७ वा मजला , प्लॉट क्रमांक सी -२० , ब्लॉक - ई , वांद्रे - कुर्ला संकूल , वांद्रे ( पू . ) , मुंबई - ४०० ०५१ . 

दिनांक ९ मार्च २०२२ 


" 


अधिसूचना 
क्रमांक एसबी -३ / परीक्षा शाखा / २०२२ / ३०८६.- प्रथम / द्वितीय श्रेणी बाष्पक परीचर क्षमता परीक्षा मुंबई येथे माहे मे / जून , २०२२ 
या महिन्यामध्ये घेण्यात येणार आहे . सदर परीक्षेचे अर्ज मुंबई मुख्य कार्यालयासहीत , पुणे , अहमदनगर , कोल्हापूर , नाशिक व सोलापूर या 
विभागीय कार्यालयामध्ये उपलब्ध आहेत . तसेच या विभागाच्या http://www.mahaboiler.in या अधिकृत संकेतस्थळावर देखील 
उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत . तरी इच्छुक उमेदवारांनी अर्जासोबत , तसेच संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या सूचनापत्रकाप्रमाणे 
अर्ज भरुन सदरचे परीपूर्ण अर्ज हे उप संचालक , बाष्पके आणि सचिव , परीक्षक मंडळ व परीक्षक समिती , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांच्या नावे , 

कामगार भवन " , सातवा मजला , भुखंड क्रमांक - सी -२० , ब्लॉक - ई , वांद्रे -कुर्ला संकुल , वांद्रे ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०५१ या पत्त्यावर 
दिनांक ११ एप्रिल २०२२ पर्यंत पोहोचतील असे सादर करावेत . त्यानंतर पोस्टाने अथवा कुरियरने आलेले अर्ज ग्राह्य धरले जाणार नाहीत . 

परीक्षेचे अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम तारीख ११ एप्रिल २०२२ राहील . 


ध . प्र . अंतापूरकर , 

संचालक , बाष्पके आणि अध्यक्ष , 
परीक्षक मंडळ व परीक्षक समिती , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई . 


भाग एक - ल ३-१ 

( १ ) 
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


